“स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांचे 
बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर ता.हवेली व 
समाधी स्थळ स्मारक Tg (बु. शिरुर जि. पुणे- 
विकास आराखडयाच्या नावात अंशत: बदल 
करणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अनिवि-२०२१/प्र.क्र.८२/का.१४४४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १० मार्च, २०२३. 


वाचा : नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः अनिवि-२०२१/प्र.क्र. ८२/का.१४४४,दि.२८.०६.२०२२ 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णया अन्वये “स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज 
यांचे बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर ता.हवेली व समाधी स्थळ स्मारक ag (बु.) शिरुर जि. पुणे” 
विकास आराखडयास मान्यता देण्यात आली आहे. 

सदर विकास आराखडयाच्या नावात अंशत: बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला 
असून, या विकास आराखडयाचे सुधारित नाव पुढीलप्रमाणे आहे :- 

“स्वराज्य रक्षक धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांचे बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर 
ता.हवेली व समाधी स्थळ स्मारक ag (बु.) शिरुर जि. पुणे- विकास आराखडा”. 

दि.२८.०६.२०२२ च्या शासन निर्णयामध्ये ज्या ठिकाणी आराखडयाच्या नावाचा उल्लेख 
असेल, त्या ठिकाणी आराखडयाचे सुधारित नाव वाचण्यात यावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७९/५/५/.॥व959॥[॥9.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३१०१८३६१०८४१६ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MILIND RAGHUNATH ; 
KULKARNI 


(मिलिंद कुळकर्णी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, तातडीच्या आवश्‍यक कार्यवाहीकरिता, 
जिल्हाधिकारी,पुणे. 


प्रति, 

१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री ह्यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मुंबई, 

४. मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव (सवी 

५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः अनिवि-२०२१/प्र.क्र.८२/का.१४४४ 


६. मा. संसद सदस्य /विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य, (स्वी 

७. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, (सर्व) 

९. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लळेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१,मुंबई, 

१०. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 

११. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१२. महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, मुंबई. 

१३. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे 

१४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे, 

१५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे 

१६. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, पुणे 

१७. मुख्य अभियंता,जलसंपदा विभाग, पुणे 

१८. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे. 

१९. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय, मुंबई. 

२०. उप संचालक, पुरातत्व विभाग, येरवडा, पुणे. 

२१.भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरॅक क्र.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव 
भागवत चौक, नरीमन पॉईंट, मुंबई-२०, 

२२. इंडीयन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन,काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-२५, 

२३. नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई-१, 

२४. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-२८, 

२५. बहुजन समाज पार्टी, डी-१, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-१, 

२६. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेळ रोड, मुंबई-४ 

२७.महाराष्ट्र कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी),महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल 
पॅलेस,वरळी,मुंबई-१३, 

२८.महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई ४०००२८. 

२९. निवड नस्ती. 


ae 


पृष्ठ २ पैकी २ 


